aaah लाडकी बहीण" या 
योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणेसह 
व्याप्ती वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- 
१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१३१/कार्या-२, 
दि.३१.०१.२०२२. 
२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१८/कार्या-२, 
F&.28 03.2022. 


3) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, 
दि.२५.०७.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा 
करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात 
"मुख्यमंत्री-नाझी लाडकी बहीण" योजनेची अंमलबजाणी करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.२५.०७.२०२४ शासन निर्णयान्वये "मुख्यमंत्री-माझी 
लाडकी बहीण" या योजनेची व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी, प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी/तपासणी करणे, 
तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करणे इत्यादींसाठी लागणार्‍या तालुका/वार्ड/जिल्हा स्तरावरील 
अतिरिक्त मनुष्यबळाचा खर्च तसेच इतर प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मिळणाऱ्या एकूण नियतव्ययाच्या किमान 
3% प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीमधून १% पर्यंतचा निधी "विशेष बाब" म्हणून जिल्हाधिकारी 
यांच्यामार्फत संबंधित जिल्ह्यात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेसाठी खर्च करण्यास केवळ 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीच मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, या निर्णयाच्या अनुषंगाने 
क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत 
संभ्रम निर्माण झालेला आहे. सदर संभ्रम दुर करण्यासाठी सदर निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण करण्याच्या 
अनुषंगाने सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मबावि-२०२४/प्र.क्र.९६/का-०२ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे व सुलभतेने 
होण्यासाठी संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील अ.क्र.९ वगळण्यात येत 
असून त्याऐवजी अ.क्र. ९ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


"RAGA AS लाडकी बहीण" या योजनेची व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी, प्राप्त झालेल्या 
अर्जांची छाननी/तपासणी करणे, तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करणे इत्यादींसाठी 
लागणाऱ्या तालुका/वार्ड/जिल्हा स्तरावरील अतिरिक्‍त मनुष्यबळाचा खर्च तसेच इतर 
प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक 
योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मिळणाऱ्या एकूण नियतव्ययाच्या किमान ३% निधी महिला व 
बाल विकासामार्फत महिला व बाल सशक्तीकरण ही सर्वसमावेडा योजना राबविण्यासाठी 
राखीव ठेवण्यात आला आहे. सदर ३% पैकी १% म्हणजेच जिल्हा वार्षिक योजना 
(सर्वसाधारण) एकूण निधीच्या १% निधी "विशेष बाब" म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत 
संबंधित जिल्ह्यात "RAAF लाडकी बहीण" या योजनेसाठी खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित 2% निधी संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार खर्च करण्यात यावा. सदर मान्यता केवळ सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षासाठीच राहील. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८२०१५५२२०६२३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANUP KUMAR YADAV 
A N U p DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f3908d24b2568f3b31ae7a2607 
K U M A R b77e47b9cced8530762f703728fbf48d2b4 
४9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
erialNumber=04D0A29A400CB59ACDA9 


YADAV ण डी 
(डॉ.अनुपकुमार यादव) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मबावि-२०२४/प्र.क्र.९६/का-०२ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई, 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण, मुंबई 
११.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२.विभागीय आयुक्त (सर्व), 

१३.आयुकक्‍्त, महानगरपालिका (सर्वी 

qv. aga, महिला व बाल विकास, पुणे, 

१५.जिल्हाधिकारी (सवी, 

१६.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
१७.महाळेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२०.सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्‍त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२२.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 
२३.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 
२४.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने), 

२५.निवड नस्ती, कार्यासन-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


